जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
दि.०१/०१/२०२० रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे 
शुध्दीपत्रक 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.२३०/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:-३० जून, 2022 


संदर्भ:-१) शासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२०/प्र.क्र.१२/आस्था-४ ( भाग-१) ,दिनांक ०९ मार्च, २०२२ 
२) उप आयुक्त (आस्थापना), आयुक्‍त कार्यालय,पुणे यांचे पत्र क्रमांक विकास/आस्था-२/कावि- 
८४१/२०२२ , दिनांक २४-६-२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 


आली आहे. 


२. सदर यादीमध्ये श्रीमती आर.एम.मुल्ला, कनिष्ठ अभियंता यांची सेवा ज्येष्ठता अनुक्रमांक अ.क्र. १९६ 


वर निश्चित करण्यात आली आहे. 


परंतू श्रीमती आर.एम.मुल्ला हया सरळसेवेने नियुक्ती होताना मुळ शिफारस यादीनुसार 


गुणानुक्रमानुसार सातारा जिल्हयात प्रथम क्रमांकावर असल्याने त्या दिनांक १.१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठता 


यादीमधील श्री.एम.बी.वास्ते, कनिष्ठ अभियंता यांना वरिष्ठ ठरत आहेत असे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने 


संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये ARAN कळविले आहे. 


त्यामुळे त्यांची सेवा ज्येष्ठता अ.क्र.“ १९१ अ" वर निश्चित करण्यात येत आहे. 


३. जिल्हापरिषद, सातारा येथील श्री.एम.बी.वास्ते, श्रीमती एस.एच.शेख, श्रीमती एन.यु.बागवान, श्री. 


एस.एन.मासरे, श्रीमती आर.एम.मुल्ला यांची निवड एकाच निवडसुचीव्दारे झालेली आहे. या सर्वांना दिनांक 


१०-७-२००६ च्या आदेझाव्दारे नियुक्‍ती देण्यात आली असून कार्यालयात रुजू होण्यासाठी एक महिन्याचा 


कालावधी देण्यात आला होता व श्रीमती मुल्ला हया विहित कालावधीत हजर झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना 


त्यांच्या निवडसूचीतील श्री.वास्ते याना देण्यात आलेला नियमित नियुक्‍ती दिनांक१३-७-२००३ हा श्रीमती 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.२३०/आस्था-४ 


मुल्ला यांनासुध्दा लागू होतो असे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये शासनास 
कळविले आहे. 
त्यामुळे त्यांच्या नियमित नियुक्‍ती दिनांकमध्ये दिनांक १५-७-२००६ ऐवजी दिनांक १३-७-२००६ 


अशी दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०६३०११५३३७४२२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
सोबत :- अनु.क्र.१९१ अ वरील सुधारित नोंद प्रपत्र Date: 2022.06.30 11:56:41 +05'30' 


(का.गो.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय 
आयुक्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

४. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.२३०/आस्था-४ 


जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंत्यांची दि. ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची (भाग-२) 


त्य नियमित व्यावसायिक 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जन्म दिनांक शैक्षणिक पात्रता | नियुक्तीचा प्रवर्ग | अर्हता परीक्षा शेरा 
परिषद poe 
दिनांक उत्तीर्ण-सुट 
विव, २ 3 [ee] ५ द 1७ ८ ९ 
१९१अ श्रीमती आर.एम.मुल्ला सातारा | २१-१-१९७९ बी.ई. १३-७-२००६ । इमाव उत्तीर्ण | --| 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


